अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे दालनाकरीता 
व त्यांच्या शेजारील सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या कार्यासनांना जागा वाटप 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३ जानेवारी, २०२० 


प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक २.१.२०२० अन्वये मा. उप 
मुख्यमंत्री यांचे दालन व कार्यालयाकरीता मंत्रालय मुख्य इमारत, ६ वा मजला, उत्तर बाजू येथील 
जागा वाटप करण्यात आली आहे. सदर जागेत सद्य:स्थितीत कार्यरत असलेले अपर मुख्य सचिव 
(सेवा) व त्यांच्या होजारील सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यासनांना तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी 
कक्ष व मुख्यमंत्री कार्यालयाचे टपाल कक्ष यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


अपर मुख्य सचिव (सेवा) व त्यांच्या होजारील सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यासनांना 
यापूर्वी तत्कालीन मंत्री (कृषी) यांना वाटप केलेल्या मंत्रालय मुख्य इमारत, ६ वा मजला येथील दालन 
व कार्यालयाची एकूण २६०० चौ.फूट इतकी जागा वाटप करण्यात येत आहे. 


२. मा. उप मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाकरीता वाटप केलेल्या जागेतील मुख्यमंत्री सहायता निधी 
कक्ष यांना मंत्रालय मुख्य इमारत, पूर्व बाजू ७ व्या मजल्यावरील ४८० चौ.फूट जागा वाटप करण्यात 
येत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे टपाल कक्ष हे सद्य:स्थितीत मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे उपलब्ध 
असलेल्या जागेमध्ये सामावून घेण्यात यावे. 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे दाळन व कार्यालयाकरीता मंत्रालय मुख्य इमारत, ६ वा मजला, उत्तर 
बाजू येथील वाटप करण्यात आलेल्या जागेत मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांसाठी दालन व अधिकारी / 
कर्मचारी बैठक व्यवस्था तसेच, अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे दालन व सामान्य प्रशासन विभागातील 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकरीता वाटप करावयाच्या 
जागेत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था तयार करण्यासाठी येणारा खर्च सार्वजनिक बांधकाम 
विभागामार्फत करण्यात यावा. 


४. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचेकरीता नविन जागेत दालन तयार होईपर्यन्त तात्पुरती बैठक 
व्यवस्था मंत्रालय मुख्य इमारत, ६ मजला येथील यापूर्वीच्या तत्काळीन मा. मंत्री (कृषी) यांच्या 
दालनाशेजारील दालनात करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२, 


प्‌. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा घेण्यात यावा. सदर 
जागेत दालने व कार्यालये तयार करुन त्याचा ताबा संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०३१८४४३१६४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ ७ Digitally signed by Sunita Krishna Jadhav 
U Nn | t a K [| | ५ h Nn a DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=75456dc325e95353376da535dd7a454ba38abe49 


Jadhav oe 
(सु. कृ. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य 

२. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

3. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/ का.२१(अ)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (आस्थापना), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४.माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
मुंबई-०१. 

१६.उप अभियंता, दक्षिण उप विभाग, सा.बां.वि., मंत्रालय आवार, मुंबई. 

१७.उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय-३२. 

१८.अग्निशामन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९.दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 

२०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


